सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, भिंगारी 
(मुख्यालय पनवेल) हे उप विभागीय कार्यालय 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग क्र. २ ठाणे, यांचेकडे वर्ग करणेबाबत.... 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.०६/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- १९ जानेवारी, २०२२ 


संदर्भ:- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण यांचे क्र.मु.अ.(को)/परिमंडळ/ 
१६४, दि. १२ जानेवारी, २०२१ व दि.०६ एप्रिल, 2029 रोजीचे पत्र. 
२) शासन निर्णय समक्रमांक दि.२९ नोव्हेंबर, २०२१. 
३) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण यांचे क्र.मु.अ.(को)/परिमंडळ/ 
३८१६, दि.२८ डिसेंबर, २०२१ रोजीचे पत्र. 
शुध्दीपत्रक :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण यांच्या अधिपत्याखालील 
अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, रायगड अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, पनवेल अंतर्गत सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, भिंगारी (मुख्यालय पनवेल) हे 
उपविभागीय कार्यालय खालील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या पदसंख्येसह अधीक्षक अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, ठाणे अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र.२, 
ठाणे यांच्याकडे शासनावर कोणतीही अधिकचा आर्थिक भार पडणार नाही या अटींच्या अधीन राहून 
वर्ग करण्यास झासन निर्णय दि.२९ नोव्हेंबर, २०२१ अन्वये मान्यता देण्यात आली होती. 


अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 

।_१__ | शाखा अभियंता ०५ 
२ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक ०५ 
३ | वरीष्ठ लिपिक a ल. | १ 
1 ४ | कनिष्ठ लिपिक ०२ 
५ | शिपाई ०२ 
६ | चौकीदार pd q 
| ७ | वाहन चाळक pd १ 

एकूण | we 


उपरोक्त प्रस्ताव शासनाकडे सादर करताना वर नमूद तक्त्यात उप विभागीय अभियंता हे 
पद समाविष्ट करणे मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण या 
कार्यालयाच्या नजर चुकीने राहून गेले असल्याने, सुधारित sear निर्गमित करण्याची विनंती मुख्य 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण यांनी दि.२८ डिसेंबर, २०२१ च्या पत्रान्वये 
केली आहे. त्यासअनुसरुन दि.२९ नोव्हेंबर, २०२१ च्या शासन निर्णयातील तक्त्यात खालीलप्रमाणे 
दुरुस्ती करण्यात येत आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.०६/प्रशासन-१ 


अ.क्र. पदनाम पदांची संख्या 

1 a | उप विभागीय अभियंता ०१ 
२ | शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभियंता ०४ 
३ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक ०५ 
| ४ | वरीष्ठ लिपिक ०१ 
५ | कनिष्ठ लिपिक ०२ 
६ | शिपाई ०२ 
1 ७ | चौकीदार ०१ 
८ ।वाहन चालक ०१ 

एकूण (१ | 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/४/५/.॥॥१8॥१५9॥॥१.9०५. या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२२०११९१२३९३२२३१८ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून 
काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Vikram Nivrutti 
Dhamal 


(वि.नि.ढमाळ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण. 


१) मा. मंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) अपर मुख्य सचिव (सा.बां), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
३) सचिव (रस्ते) /सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 

) प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 

) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
६) महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-॥ , महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, रायगड / ठाणे. 

) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पनवेल. 

) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र.२, ठाणे. 
) जिल्हा कोषागार / उपकोषागार अधिकारी, पनवेल / ठाणे. 
११) कार्यासन अर्थसंकल्प-३/ सेवा-२/सेवा-४, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) कार्यासन प्रशासन-१ (निवडनस्ती), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

पृष्ठ २ पैकी २ 


